शासकीय विभागीय ग्रंथालय, रत्नागिरी 
या कार्यालयाच्या इमारतीच्या अंतर्गत 
दुरुस्ती, नुतनीकरण, सुशोभीकरण व 
आधुनिकीकरण करणे यासाठी निधी 
वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- मराग्र २०२२/प्र.क्र.१४६/साशि-५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा : १) शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. बैठक-२०२०/प्र.क्र.८०/२०२०/साशि-५, 
दि.०७.१०.२०२१. 
२) शासन ज्ञापन,उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,क्र.पुरक-२०२१/प्र.क्र.१५४/साशि-५, 
दि.१५.०२.२०२२ 
3) ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.३४/रावायो/ 
२०२२-२३/८५७१-७२, दि.१२.१०.२०२२. 


ज्ञापन : 

लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या स्मृती शताब्दी उपक्रमांतर्गत शासकीय विभागीय 
ग्रंथालय, रत्नागिरी या कार्यालयाच्या इमारतीच्या अंतर्गत दुरुस्ती, नुतनीकरण, सुशोभिकरण व 
आधुनिकीकरण करणे या कामासाठी संदर्भाधिन दि.०७.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
रु. ४,२५,००,६२६/-( अक्षरी रुपये चार कोटी पंचवीस लाख सहाशे सव्वीस फ़क्त) इतक्या किंमतीच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर कामासाठी संदर्भाधिन 
दि.१५.०२.२०२२ रोजीच्या ज्ञापनान्वये रु. ८६,९६,०००/- (अक्षरी रुपये Ta लाख इयाहान्नव हजार 
फ़क्त ) इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता ग्रंथालय संचालकांकडून प्राप्त संदर्भाधिन 
दि.१२.१०.२०२२ रोजीच्या प्रस्तावास अनुसरुन सदर कामासाठी रु. १,९५,००,०००/- (अक्षरी रुपये 
एक कोटी पंचाण्णव लाख फ़क्त ) इतका निधी खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. अटीव शर्ती:- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन सदर निधी वितरीत करावा. 
निधी वितरणाबाबत वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकांतील सूचनांचे पालन 
करावे. 

संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी कामाची प्रगती व झालेला खर्च याचा अहवाल संबंधित 
कार्यालय प्रमुखांकडे सादर करावा. 

सदरहू बांधकामावर होणारा खर्च मागणी क्र. एच-८, ४२०२, शिक्षण,क्रिडा,कला व संस्कृती 
यावरील भांडवली खर्च ०४, कला व संस्कृती, १०५, सार्वजनिक ग्रंथालये, (००)(००)(०१) मोठी 
बांधकामे (कार्यक्रम) (४२०२ ०४८२) ५३-मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षातर्गत सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षात मंजूर निधीतून करण्यात यावा. 


ae) 
~~ 


ed 


AN 
~~ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः ART २०२२/प्र.क्र.१४६/साशि-५ 


४. सदर शासन ज्ञापन नियोजन व वित्त विभागाच्या विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.११९३/ 
व्यय-५,दि.३०.११.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
ष्‌. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२१२०९१४४७४१७२०८ असा आहे. हे 
ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


DATTATRAYA 
RAMBHAU KAHAR ८ 


(द. XT. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई 
ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३. ग्रंथपाल, शासकीय विभागीय ग्रंथालय, रत्नागिरी. ( ग्रंथालय संचाळनालयामार्फ़त) 
., कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी. (ग्रंथालय संचालनालयामार्फ़त) 
५. कक्ष अधिकारी (अर्थ-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. अन-मु.स. (वित्त/नियोजन विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (उ.व.तं.शि.) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (साशि १), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी. 
१०. निवडनस्ती (साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


